जलसंपदा विभागातीळ अधीक्षक अभियंता 
(यांत्रिकी) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : अअज्ये १२२३/प्र.क्र.१९/२०२३/आ(वर्ग-१) 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मे, २०२३. 


वाचा : 
१) महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली,२०२१ 
२) जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:अअज्ये १२२२/प्र.क्र.१९४/२०२२/ 
आ(वर्ग-१), दि.२१.०६.२०२२. 
शासन परिपत्रक : 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ अन्वये शासन सेवेतील 


अधिकारी /कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतायादी प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे यांबाबतचे सर्वकष 


धोरण/नियम निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ येथील दि.२१.०६.२०२२ रोजीच्या 


परिपत्रकान्वये अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती 


ज्येष्ठतायादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२. आता, जलसंपदा विभागातील अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२३ 


रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठतायादी सामान्य प्रशासन विभागाने निश्चित केलेल्या वरील 


नियमावलीनुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


ही मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात 


मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केल्या गेलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 


२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. उपरोक्त 


न्यायालयीन प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास 


त्यानुसार ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल होईल. 


४. सदर ज्येष्ठता यादीबाबत काही त्रुटी/आक्षेप असल्यास हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या 


दिनांकापासून १५ दिवसांत लेखी स्वरुपात आवश्‍यक त्या कागदपत्रांसह विहित मार्गाने शासनाच्या 


निदर्डानास आणाव्यात. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अअज्ये १२२३/प्र.क्र.९९/२०२३/आ(वर्ग-१) 


ष्‌. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक क्रमांक २०२३०५१६१६१०५९५४२७ असा आहे. हे 


परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by UDDHAV R DAHIPHALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
DEPARTMENT, postalCod rashtra, 
b3ca49b9a0a924fd4d8743: 1085279860 


सोबत : परिशिष्ट-अ. DAHIPHALE | क्ण कळ 
(उद्धव दहिफळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. अ.मु.स.(जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (लाक्षेवि/ प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग.नाशिक 

५. सर्व अधीक्षक अभियंता(यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग. 

६. सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. कार्यासन आ(वर्ग-१) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक : अअज्ये १२२३/प्र.क्र.९९/२०२३/आ(वर्ग-१), दि.१६.०५.२०२३ सोबतचे 


१) संवर्गाचे नांव :- अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) 
२) वेतनश्रेणी :- एस-२५ (७८८००-२०९२००) 
३) दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी 


अधीक्षक अभियंता eee 
wifsrah an eatctes ज्येष्ठतेचा 
=e ee ) या संवर्गातील erates सेवा निवृत्तीचा 
अधिकाऱ्याचे नाव (सर्वश्री.) जन्म दिनांक /मानीव दिनांक 
प्रत्यक्ष पदोन्नतीचा दिनांक दिनांक 
दिनांक दिनांक 
दिनांक 
पुंडलिक मैसाजीराव थोटवे ०५.०७.१९६५ अ.जा. २१.०९.२०१६ ०१.१०.२०१६ ३१.०७.२०२३ 
२ २  ।मिलींद महादेव मोरे पदोन्नती | २०.०४.१९६४ अ.जा. १७.०६.२०१७ १९,.०६.२०१७ ३०.०४.२०२२ बी.ई. | सेवानिवृत्त 
३ ३ विलास एकनाथराव गायकवाड पदोन्नती १३.११.१९६५ अ.जा. १७.०६.२०१७ २३.०६.२०१७ ३०.११.२०२३ बी.ई. 
8 ४ | fetes मधुकर गंटावार | पदोन्नती | ०८.०१.१९७० भ.ज.(बो १४.११.२०१८ १६.११.२०१८ ३१.०१.२०२८ बी.ई. 
षु ५ [fds दिनकर पोटे | पदोन्नती | 019.02. 98 &8 अ.जा. १४.११.२०१८ २०.११.२०१८ २८.०२.२०२७ बी.ई. 
& ६ [Reis हरी चव्हाण पदोन्नती २१.०७.१९७० अ.जा. ०८.०३.२०२१ ०६.०४.२०२१ ३१.०७.२०२८ बी.ई. 


७ ७ ।|रविंद्र निळकंठराव वानखडे पदोन्नती १९.१२.१९६९ खुला १८.१०.२०२१ २१.१०.२०२१ ३१.१२.२०२७ बी.ई. 


